wera विभागाच्या विविध आस्थापनेवर 
कार्यरत असलेल्या एकूण ६८ अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण - ०३१४/प्र.क्र.9६ /पोल-७, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
तारीख: २५ मार्च २०१४ 
वाचा:- 
१) शासननिर्णय, गृहविभाग, क्रमांक-संकिर्ण-०३१४/प्र.क्र.३४१/पोल-७,दिनांक२१ ऑक्टोबर,२०१३ 
२) शासननिर्णय, गृहविभाग, क्रमांक-पदनि-२०१४/प्र.क्र.१०/१४/वित्तीय सुधारणा, 
दिनांक-१० फेब्रूवारी २०१४ 
3) पोलीसमहासंचालक, महाराष्ट्रराज्य, मुंबई यांचे क्र.पोमंस/२६-ब/६१४३/मुदतवाढ/पोल-७/१४/२०१२, 
दिनांक-२१/०१/२०१४. 


शासन निर्णय:- 

पोलीस विभागाच्या विविध आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या एकूण ६८ अस्थायी पदांना संदर्भ 
क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१/१०/२०१३ पासून दिनांक २८.२.२०१४ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आलेली होती. आता खालील नमूद सदर ६८ अस्थायी पदांना दिनांक १.३.२०१४ ते दिनांक 
२८.०२.२०१५ पर्यंत खालील अटीच्या अधीन राहून मुदतवाड देण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

(सोबत आस्थापनानिहाय पदांचे विवरणपत्र जोडले आहे.) 

अटी :- 

१ प्रस्तावित करण्यात आलेल्या पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त 
नाही व पदे ज्या कारणासाठी, अटी व शर्तीचे अधिन मंजूर केली आहेत, त्यांचे पालन करण्यात आले 
आहे. 


२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. असंक-१००४/प्र.क्र.१२/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दि. 
१९/०८/२००४ नुसार सदर मुदतवाढीच्या कालावधीमध्ये मंजूर पदांच्या आढाव्यास, तसेच सुधारीत 
आढाव्यास ( नव्याने निर्माण केलेली पदे आकृतीबंधात समाविष्ट करुन) उच्चस्तरीय सचिव समितीची 
मान्यता घेण्यासाठी त्याबाबतचा प्रस्ताव तात्काळ शासनास सादर करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण - ०३१४/प्र.क्र.9६ /पोल-७, 


३) विहित मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास व अस्थायी पदांना त्या 


पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास त्यामुळे अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्याचा प्रश्न 


निर्माण झाल्यास ती जबाबदारी विभागाची राहील. 


४ अस्थायी पदांचे वेतन व भत्त्यांवरील खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


आस्थापना 


१) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
२) पोळीस आयुक्‍्त,अमरावती 
३) पोलीस अधीक्षक,ठाणे(ग्रा) 


४) पोलीस अधीक्षक, पुणे(ग्रा) 


५) पोलीस अधीक्षक, अमरावती (ग्रा) 


६) पोलीस अधीक्षक, बुलढाणा 
७) पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग, पुणे 


८) ward, ashe प्रशिक्षण विद्यालय, खंडाळा 


९) PATA ,रा.रा.पो.बल गट क्र.४,नागपूर 


qo) पोलीस विभागाच्या विविध आस्थापनेवरील 


पदे 
वरिष्ठश्रेणी लिपिक 
स्विपर(१) 
दुय्यम स्वयंपाकी(१) 
भोजनालय सेवक(१) 
कनिष्ठश्रेणी लिपिक 
कॅन्टीन मॅनेजर(१) 
असि.कुक (१) 
मे.सर्व्हन्ट (१) 
कनिष्ठश्रेणी लिपिक (१) 
नर्स(१),स्वीपर(१),वॉर्डबॉय(१) 
मानसेवी ज. फिजिशियन (१) 
मानसेवी स्त्रीरोग तज्ञ (१) 
मानसेवी बालरोग तज्ञ (१) 
मानसेवी तज्ञ (१) 
तज्ज्ञ महिला वै.अधिकारी (१) 
कनिष्ठश्रेणी लिपिक(२) 
मुख्य स्वयंपाकी (१) 
मानसेवी बालरोग तज्ञ 


एकूण 


पदांची संख्या 
१ पद 
१ पद 
Que 


१ पद 
४ पदे 


३ पदे 
३ पदे 
र॑पंदे 
३ पदे 


४८ पदे 
६८ पदे 


२. ही मुदतवाढ शासनाने काही ठराविक कालमर्यादेपर्यंत मुदतवाढ देवून पदे नष्ट करण्याचे 


आदेश दिलेले असतील किंवा वित्त विभागाने तसे सूचित केळे असेल किंवा सहा महिन्यापेक्षा जास्त 
काळ पद रिक्‍त असेल तर SAM पदांना लागू होणार नाही. 
३. यासाठी होणारा खर्च सोबतच्या आस्थापनानिहाय विवरणपत्रात नमूद केलेल्या 


लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून तो सन २०१४-१५ च्या मंजूर अनुदानातून भागवावा. 


8, हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१४/प्र.क्र.१०/१४/वित्तीय 


सुधारणा-१, दिनांक- १० फेब्रुवारी, २०१४ ला अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण - ०३१४/प्र.क्र.9६ /पोल-७, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०३२९१७०३४३२८२९ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


. Digitally signed by Chitra 
cc h | tra Shahaji Patodekar 
DN: CN = Chitra Shahaji 
डोर Patodekar, C = IN, S = 
S h a h a | | MAHARASHTRA, O = 
GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = HOME 


2 atod e kar Date: 2014.04.08 16:09:28 


(चित्रा पाटोदेकर) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


. पोलीस महासंचालक, महराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. संबंधित सर्व पोलीस आयुक्‍त पोलीस अधिक्षक/समादेडशक 


३. रा.रा.पो.बल/प्राचार्य,पोळीस प्रशिक्षण विद्यालय /संचालक, महाराष्ट्र पोलीस 


९ 


HHS ,नाशिक , बृहन्मुंबई 


. संचालक, आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. महालेखापाल-१, महाराष्ट्र (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 

. महाळेखापाल-२, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 
. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 


१०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

११.सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१२.उप सचिव (अर्थसंकल्प),गृह विभाग, मंत्राळय,मुंबई-३२. 

१३.वित्त विभाग (व्यय-७/अर्थसंकल्प-१९)(वित्तीय सुधारणा-१),मंत्राळय मुंबई-३२. 
१४.उप सचिव ( पोल-७)गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५.कक्ष अधिकारी (पोल-३), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१६.निवडनस्ती (पोळ-७). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ०३१४/प्र.क्र-9६/पोल-७ 
दिनांक :- २५ मार्च, २०१४ सोबतचे विवरणपत्र 


विभाग प्रस्तावित पदे लेखाशिर्ष पदे निर्माण मुदतवाढ केल्याचा 
पदनाम पद संख्या केल्याचा हासन | शासन निर्णय क्रमांक व 
निर्णय क्रमांक व दिनांक 
दिनांक 
पोलीस अधिक्षक, पुणे लोहमार्ग मानसेवी जनरल (एक) | गृह विभाग मागणी क्र. बी- 'एपीओ- संकीर्ण- 
लोहमार्ग, पुणे जिल्ह्याचे फिजिशियन १ ३२७२/१/रोमन- | ०९१३/प्र.क्र.३४१/पोल- 
आस्थापनेवरील मानसेवी स्त्री रोग तज्ञ १ (एक) | २०५५ पोलीस-(००) १०९ ५-अ ७, दि.२१/१०/२०१३ 
तात्पुरत्या पदांना | मानसेटी बालरोग तज्ञ १ (एक) | जिल्हा पोलीस (00)/02) दिनांक- 
मुदतवाढ रुग्णालय खर्च जिल्हा ९/७/१९७३ 
रुग्णालये (२०५५ ०१७७) 
एकूण पदे ३ (तीन) | 
लेखाशिर्ष पदे निर्माण मुदतवाढ केल्याचा 
पदनाम पद संख्या केल्याचा शासन | शासन निर्णय क्रमांक व 
निर्णय क्रमांक व दिनांक 
दिनांक 
पोलीस अधिक्षक, | बुलढाणा जिल्ह्यातील : गृह विभाग मागणी क्र. बी- एपीओ- संकीर्ण- 
बुलढाणा पोलीस स्वीपर १ (एक) १ ३२७२/१/रोमन- । ०९१३/प्र.क्र.३४१/पोल- 
रुग्णालयासाठी मंजूर वार्डबॉय १ (एक) | २०५५ पोलीस-पोलीस ५-अ ७, दि.२१/१०/२०१३ 
अस्थाई पदांना १०९ जिल्हा पोलीस दिनांक- 
मुदतवाढ मिळणेबाबत (00)(09) जिल्हा पोलीस ९/७/१९७२ 
बल (०१) वेतन 
ne IT — 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ०३१४/प्र.क्र-७६/पोल-७ 
दिनांक :- २५ मार्च, २०१४ सोबतचे विवरणपत्र 


एकूण पदे 


पदे निर्माण केल्याचा | मुदतवाढ केल्याचा 
शासन निर्णय क्रमांक | शासन निर्णय क्रमांक व 
व दिनांक दिनांक 
पोळीस अधिक्षक, | पोलीस अधिक्षक, कॅन्टीन मॅनेजर गृह विभाग मागणी क्र. क्र. एमईसी- संकौर्ण- 
अमरावती (ग्रा) अमरावती यांचे असि.कूक बी-१ ३१६१/३५४४५६/पोल- | ०९१३/प्र.क्र.३४१/पोल- 
| आस्थापनेवर मेस सर्व्हट २०५५ पोळीस-पोलीस | ५-अ, दि. २.५.१९६४ । ७, दि.२१/१०/२०१३ 
असलेल्या अस्थाई | कनिष्ठ श्रेणी लिपीक १०९ जिल्हा पोलीस क्र. एमईसी- 
पदांना मुदतवाढ (००)(०१) जिल्हा पोलीस ०१६२/३५४५६ 
बल (०१) वेतन दि. ३१.१०.६९ 


प्रस्तावित पदे 


पद संख्या 


कनिष्ठ श्रेणी लिपीक 
कनिष्ठ श्रेणी लिपीक 
मुख्य स्वयंपाकी 


समादेशक समादेशक 
रा.रा.पो.बळ.गट | रा.रा.पो.बल.गट क्र. 
क्र.४ नागपूर ४ नागपूर यांच्या 
आस्थापनेवरील 
तात्पुरत्या पदांना 
मुदतवाढ 


गृह विभाग मागणी क्र. बी- 
१ 
२०५५ पोलीस-(००) १०९ 
जिल्हा पोलीस (००)(०२) 
रुग्णालय खर्च जिल्हा 
रुग्णालये (२०५५ ०१७७ 
(०१) वेतन 


पदे निर्माण 


केल्याचा शासन 
निर्णय क्रमांक व 


दिनांक 


मुदतवाढ केल्याचा 
शासन निर्णय क्रमांक व 
दिनांक 


क्र.पीएचएळल- 


०१७५/१६/रोमन- 
१२३, दि. १४/४/७६ 


क्र.एमईसी- 


२४७९/पोळ-७, 


दि. १७/५/८४ 
क्र.एमईसी- 


२४७९/पोळ-७, 


दि. १७/५/८४ 


संकीर्ण- 
०९१३/प्र.क्र.३४१/पोल- 
७, दि.२१/१०/२०१३ 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ०३१४/प्र.क्र-७६/पोल-७ 
दिनांक :- २५ मार्च, २०१४ सोबतचे विवरणपत्र 


; विभाग प्रस्तावित प लेखाशिर्ष पदे निर्माण केल्याचा । मुदतवाढ केल्याचा शासन 
पदनाम पद संख्या शासन निर्णय क्रमांक व | निर्णय क्रमांक व दिनांक 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई | मानसेवी बालरोगतज्ञ सन २००८-०९ च्या । शासन निर्णय,गृह विभाग संकीर्ण- 
मंजूर पोलीस कल्याण क्र.पीएचएल- ०९१३/प्र.क्र.३४१/पोल-७, 
निधीतून भागविण्यात । ०५८०/३७५७/पोल-७, दि.२१/१०/२०१३ 


यावा 


पोलीस आयुक्त, Tf Hs i eee, ae een 


+ त आयुक्त, ठाणे Po pa a ~— J Pe 


| पोलीस अधिक्षक रेल्वेज, मुंबई, | -& 


पोलीस अधिक सगली र 
पोलीसअविश्क, सातार | | 


|} ae) 
aN] AD ° 


पोलीस अधिक्षक, जळगांव 


| पोलीस अधिक्षक, रत्नागिरी | 
पोलीस अधिक्षक, सि 


पोलीस अधेश्क, नागपूर त्र | 


AI] © oO} 0 
७ | “0 “४ | «८ 


0०0७ का 
or 

Z con 
ee aoe ea 


2 
ao 


/ऐ 


शिका अमरावती. 


४४ | समादेडाकरा.रा. पो.बल गट क्र. 
१० सोलापूर 


Pie र ec 

प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण नागपूर | TP | 
छट संचालक, महाराष्ट्र पोलीस 

one Se eee) 


1.1. 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ०३१४/प्र.क्र-७६/पोल-७ 
दिनांक :- २५ मार्च, २०१४ सोबतचे विवरणपत्र 
प्रस्तावित पदे लेखाशिर्ष पदे निर्माण मुदतवाढ केल्याचा 


पदनाम पद संख्या केल्याचा शासन | झासन निर्णय क्रमांक व 
निर्णय क्रमांक व दिनांक 
दिनांक 


पोलीस कल्याण गृह विभाग मःगणी क्र. बी- | क्र. पीडब्ल्युएफ- संकौर्ण- 

निधीच्या q ०१९०/३/पोल-४ | ०९१३/प्र.क्र.३४१/पोल- 

कामाकरिता वरिष्ठ २०५५ पोलीस (00)90¢, | दिनांक १७.७.९४ | ७, दि.२१/१०/२०१३ 
लिपीकांचे पद राज्य मुख्यालय पोळीस 
निर्मिती (09) पोलीस आयुक्तांचे 

| | कार्यालय, बृहन्मुंबई 
(०१)(०१) आस्थापना (०१) 

aca 


अ.क्र विभाग विषय प्रस्तावित पदे sap । पदे निर्माण मुदतवाढ केल्याचा 
पदनाम पद संख्या केल्याचा शासन | झासन निर्णय क्रमांक व 
निर्णय क्रमांक व दिनांक 
दिनांक 
पोलीस अधिक्षक, | पोलीस अधिक्षक, पुणे । गृह विभाग मागणी क्र. बी- । क्र.अपीओ- संकौर्ण- 
ग्रा. पुणे यांच्या १ ३९७२/१/(२) ५- | ०९१३/प्र.क्र.३४१/पोल- 
कामाकरिता कनिष्ठ २०५५ पोलीस- १०९ सी, दिनांक ७, दि.२१/१०/२०१३ 
श्रेणी लिपीकांचे पद जिल्हा पोलीस (00)(09) 8.9.93 
जिल्हा पोलीस दल (०१) 
वेतन 


wil a 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ०३१४/प्र.क्र-७६/पोल-७ 
दिनांक :- २५ मार्च, २०१४ सोबतचे विवरणपत्र 


प्रस्तावित पदे 


पद संख्या 


aos 


पोळीस आयुकत, 
अमरावती 


पोलीस आयुक्त, 
अमरावती शहर 
यांच्या 
आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ 


एकूण पदे 


प्रस्तावित पदे 
पद संख्या 


ठाणे ग्रामीण 
मुख्यालयातील भोजन 
व उपहार गृहातील 
तात्पुरत्या पदांना 
मुदतवाढ 


पोलीस अधिक्षक, 
ठाणे ग्रा. 


दुय्यम स्वयंपाकी 
भोजनालय सेवक 


लेखाशिर्ष पदे निर्माण मुदतवाढ केल्याचा 
केल्याचा शासन । शासन निर्णय क्रमांक व 
निर्णय क्रमांक व दिनांक 
दिनांक 
गृह विभाग मागणी क्र. बी- | क्र. पीएएक्स- संकीर्ण- 
१ ०६७५/१/रोमन- । ०९१३/प्र.क्र.३४१/पोल- 
२०५५ पोलीस (00)908, | १३ बी, दि.८.८.७८ । ७, दि.२१/१०/२०१३ 
जिल्हा पोलीस (00)(02) 
रुग्णालय खर्च जिल्हा 
रुग्णालये (२०५५०१७७) 
(०१) वेतन 
लेखाशिर्ष पदे निर्माण मुदतवाढ केल्याचा 
केल्याचा शासन ie निर्णय क्रमांक व 
निर्णय क्रमांक व दिनांक 
दिनांक 
गृह विभाग मागणी क्र. बी- | क्र.एमईसी- संकौर्ण- 
१ ११६३/९६६८५/४  ०९१३/प्र.क्र.३४१/पोल- 
२०५५ पोलळीस- १०९ दि.१८.२.१९६७ । ७, दि.२१/१०/२०१३ 
जिल्हा पोलीस (००)(०१) 
जिल्हा OTSA दल (०१) 
वेतन 


७ 0 टा 


i 


विभाग 


प्राचार्य पोलीस 
प्रशिक्षण विद्यालय, 
खंडाळा जि. पुणे 


विषय 


प्राचार्य पोलीस 

प्रशिक्षण विद्यालय, 
खंडाळा यांच्या 
आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदांना 

मुदतवाढ 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ०३१४/प्र.क्र-७६/पोल-७ 
दिनांक :- २५ मार्च, २०१४ सोबतचे विवरणपत्र 


प्रस्तावित पदे लेखाशिर्ष पदे निर्माण मुदतवाढ केल्याचा 
पदनाम पद संख्या केल्याचा शासन | शासन निर्णय क्रमांक व 
निर्णय क्रमांक व दिनांक 
दिनांक 
मानसेवी तज्ञ (जनरल १ गृह विभाग मागणी क्र. बी- क्र. एपीओ- संकीर्ण- 
फिजिशियन) १ ३२७२/१२/५-अ | ०९१३/प्र.क्र.३४१/पोल- 
२०५५ पोलीस (००)१०९, | दि. ९.७.१९७३ ७, दि.२१/१०/२०१३ 
तज्ञ महिला वैद्यकीय १ जिल्हा पोलीस (00)(02) 
अधिकारी रुग्णालय खर्च जिल्हा 
रुग्णालये (२०५५०१७७ 
(०१) वेतन 
एकूण पदे २ (दोन) |...» ocd 


